संदर्भ - 


शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 


नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
BRA आदेशा क्र. पकास-१११८/प्र.क्र.१४७/१९/तांशि- 9 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०१९ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०१८ 
७१८, दि. १६ ऑक्टोबर, २०१९. 


शासन आदेठा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, नागपूर येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 


येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा 
क्र. कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत कालावधी 
दिनांक केल्याचा घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक दिनांक 
१९ : 2. 3. ॥ व : ५. &. 
; श्री. देवेद्र विठ्ठलराव YOR, ससेनि-६५१०/ ०१/०४/२०१६ | असाधारणरजा १०/०४/२०१८ 
अधिव्याख्याता खणिकर्म, (१६६/१०)/तांशि-७, (म.पू) दि.२७/०२/२०१७ ते (म.नं.) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर | दि.०५/०२/२०१६ ०८/०३/२०१७ 
एकूण १० दिवस 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेड़ा क्रमांकः पकास-१११८/प्र.क्र.१४७/१९/तांशि- ७ 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१३१६५४५६२२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: rnment Of Maharashtra, ou: 
udhir Jaya ८ 


la , ou=Higher a 
ion Department, postalCode=400032, 
st=Mi 


25.4. (025fdf5a4898b24495 3b82406eea05963bc456 
5, 


flle1e8621e5917d830: 


Shetty a व 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
श्री. देवेंद्र विठ्ठलराव सुरकार, अधिव्याख्याता खणिकर्म, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर 
(संबंधित प्राचार्यांमार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २ , नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


